महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे 
व नागपूर येथील तीन नवीन खंडपीठाकरिता 
निर्मित पदांना दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र.: मविन्या १०१७/प्र.क्र.१६८/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०१.२०२३. 


वाचा : (१) शासन निर्णय क्र.मविन्या १०१७/प्र.क्र.४३/वि.प्र.४, दिनांक १६.१०.२०१७, 
(२) शासन निर्णय क्र.मविन्या १०१७/प्र.क्र.१६८/वि.प्र.४, दिनांक २१.०९.२०१९, 
(३) शासन निर्णय क्र.मविन्या १०२२/प्र.क्र.६२/वि.प्र.४, दिनांक २३.०९.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवाकर विभागांतर्गत मुंबई विक्रीकर कायदा व मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल 
प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होऊन महसूल उत्पन्न वाढीसाठी दि.१९.०९.२०१७ रोजी 
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची 3 नव्याने 
निर्मित खंडपीठे (मुंबई, पुणे व नागपूर) तात्पुरत्या स्वरुपात प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी 
स्थापन करण्याबाबतचे आदेश संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. सदरची खंडपीठे कार्यान्वित होण्यासाठी ३ खंडपीठांसाठी १७ नियमित पदे 
त्याचप्रमाणे वस्तू व सेवा कर विभागासाठी (सादरकर्ता अधिकारी) २४ नियमित पदे तसेच सदर 
दोन्ही कार्यालयांकरिता चतुर्थ श्रेणीच्या सेवा गरजेनुसार १२ पदे (प्रत्येकी, जास्तीत जास्त ६ 
मनुष्यबळाच्या मर्यादेत Taare) अशा एकूण ५३ पदांचा प्रत्यक्ष पदनिर्मितीचा 
तपशिलवार प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे सादर Hot जाईल या अधीन तत्वत: मान्यता 
देण्यात आली होती. त्यास अनुसरून संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सदर ५३ पदांची 
(त्यापैकी बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई संवर्गातील १२ पदे) २ वर्षाकरिता पदनिर्मिती करण्यात आली. 
तद्नंतर मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस अनुसरून महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधीकरणाच्या सदर 
तीन नवीन खंडपीठांना संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकारणाकडे दाखल केलेली व बराच काळ प्रलंबित 
असलेली प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पुणे, मुंबई व 
नागपूर येथील खंडपीठासाठी आवश्‍यक ४१ नियमित पदे व १२ बाह्ययंत्रणेच्या सेवांना 
(१२ काल्पनिक पदांना) Sa ५३ पदांना दि.२१.०९.२०२१ पासून दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०१७/प्र.क्र.१६८/वि.प्र.४ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर येथील ३ खंडपीठांसाठी 


१७ नियमित पदे त्याचप्रमाणे वस्तू व सेवा कर विभागासाठी (सादरकर्ता अधिकारी) 


२४ नियमित पदे तसेच सदर दोन्ही कार्यालयांकरिता चतुर्थ श्रेणीच्या सेवा गरजेनुसार १२ पदे 


(प्रत्येकी, जास्तीत जास्त ६ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेव्दारे उपलब्ध) अशा खालील 


विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे ४१ नियमित पदे व १२ बाह्ययंत्रणेच्या सेवांना (१२ काल्पनिक 
पदांना) अशा ५३ पदांना मा.उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.२९.०४.२०२२ रोजी झालेल्या 
सन २०२२ मधील २ र्‍या बैठकीत तसेच संदर्भीय क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.२१.०९.२०२१ पासून दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास तत्वत: मान्यता आहे :- 


अ) न्यायाधिकरणासाठी (खंडपीठनिहाय) 


अ.क्र. पदनाम मुंबई पुणे नागपूर एकूण 
za 2 3 8 4 a 
| aj सहायकप्रबंधक J 09 पद ०१ पद २ पदे 
२. उच्चश्रेणी लघुलेखक २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
३. राज्यकर निरीक्षक ०१ पद ०१ पद ०१ पद ३ पदे 
४. कर सहायक २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
एकूण नियमित पदे १७ पदे 
काल्पनिक पदे 
५. शिपाई (बाह्ययंत्रणेव्दारे) | २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
एकूण ०७ पदे ०८ पदे ०८ पदे २३ पदे 
ब) वस्तू व सेवाकर विभागासाठी (सादरकर्ता अधिकारी कार्यालय) 
अ.क्र पदनाम मुंबई पुणे नागपूर एकूण 
चिजा र. ३. 8. 4. a. 
fa | राज्यकर उपआयुक्त २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
२ राज्यकर सहायक | पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
आयुक्‍त 
३ राज्यकर निरीक्षक २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
४ कर सहायक २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
एकुण नियमित पदे २४प 
काल्पनिक पदे 
4 शिपाई (बाह्ययंत्रणेव्दारे) | २ पदे २ पदे २ पदे ६ पदे 
एकूण १० पदे १० पदे १० पदे ३० पदे 
एकूण (अ--व) ४१ नियमित पदे व १२ काल्पनिक पदे असे एकूण ५३ पदे 


आता, उपरोक्‍त विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे ४१ नियमित पदे व १२ बाह्ययंत्रणेच्या 


सेवांना (१२ काल्पनिक पदांना) अशा ५३ पदांना दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत अथवा सदर खंडपीठे 


कार्यरत राहतील यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर दोन्ही 


कार्यालयांकरीता चतुर्थश्रेणीच्या सेवा गरजेनुसार (जास्तीत जास्त ६ मनुष्यबळाच्या मर्यादेत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Wa:- 


mm £ ०८ AV A -O 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


N S&S 


) 
) 
१०) 
११) 
१२) 
१३) 
) 
) 
) 


vo 


१४ 
१५ 
१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविन्या १०१७/प्र.क्र.१६८/वि.प्र.४ 


बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयातील 
तरतुदींचे पालन करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी या अटीच्या अधीन राहून सदर मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर पदाची कामे बाह्ययंत्रणेव्दारे करुन घेतांना शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


२. उपरोक्त नमूद पदांकरीता येणारा खर्च हा संबंधित लेखाशिर्षामधून त्या त्या वित्तीय 
वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३०/२०२२/व्यय-७, 
दि.२५.११.२०२२ अन्वये व अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५९/आ.पु.क. दि.२१.१२.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेस अनुलक्षून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०३१६१९०४७९०५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MANJUSHA 
SALVI 
(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद व सर्व विधीमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई, 

राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

अपर पोलिस महासंचालक व मुख्य दक्षता अधिकारी, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग, व्यय-७/आ.पु.कक्ष/अर्थसंकल्प-१२,१८/प्रशासन-४/वि.प्र.१,२,३, 
निवडनस्ती- विक्रीकर प्रशासन-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


